महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या शासकीय 
बालगृह, निरीक्षणगृह व अनुरक्षणगृह संस्था कर्मचारी 
यांच्या वेतनासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२९ मे, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, ०१ 
बालक समृद्धी योजना, (०१) (0%) बाल न्याय अधिनियमाअन्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण 
करणे (अनिवार्य) (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत कार्यरत महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या सर्व शासकीय 
संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह/ अनुरक्षणगृह) यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील व इतर खर्चासाठी ₹२४१.६७ 
लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी 
महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९, दि.८.३.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले 
आहे. सदर लेखानुदानाच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयाव्दारे सहा शासकीय अनुरक्षणगृहांच्या खर्चासाठी 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना रकाना क्र.३ प्रमाणे एकूण ₹८०.५३ लक्ष इतका 
उद्दिष्टनिहाय निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 

अर्थसंकल्पित | प्रस्तावित 

उद्दिष्ट —_ 

अंदाज वितरण 
(१) (२) (३) 

०१, वेतन १८८.२९ ६२.७६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०.८४ ३.६१ 
११, देशांतर्गत प्रवासखर्च १.२९ ०.४३ 
१३, कार्यालयीन खर्च १.५९ ०.५३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११.०० ३.६६ 
१९, आहार खर्च २२.९१ ७.६३ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४.०७ १.३५ 
५०, इतर खर्च १.६८ ०.५६ 
एकूण २४१.६७ ८०.५३ 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-१०. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२९१७२८४२३६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Lalsing Ss i tn dc 


44266d360de02a2494e1 


2 
164477 bf79 


Ramchandra Gujar याणी 
(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


